महाज्योती संस्थेसाठी सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : महाज्ये २०२१/प्र.क्र.२८/संस्था (महाज्योती) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. संकीर्ण -२०१९/ 
प्र.क्र. १११/मावक, दि. ८ ऑगस्ट २०१९ 
२. शासन निर्णय इमाव, साठौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. सारथी - 
२०१९/प्र.क्र. १०५/महामंडळे, दि. १९ सप्टेंबर २०१९ 
३. शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग महाज्ये २०२१/ प्र.क्र.२८/ 
संस्था (महाज्योती), दि. ३ सप्टेंबर २०२१. 
ज्ञापन:- 
संदर्भ क्र. ३ येथे नमुद शासन ज्ञापनान्वये महाज्योती या संस्थेस रु. १४.८० कोटी (अक्षरी 
रुपये चौदा कोटी ऐंशी लाख फक्त) इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. 
२. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती), नागपूर या संस्थेस ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) साठी रु. १४८.०० कोटी इतका 
निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. या मुळ तरतुदीपैकी ५०% रकमेपैकी उर्वरीत निधी 
रु. ५९.२० कोटी (अक्षरी रुपये एकोनसाठ कोटी वीस लाख waa ) वितरीत करण्यास याव्दारे 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. उक्त निधी खर्च करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूर हे नियंत्रक 
अधिकारी राहतील. सदरची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, 
नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. या बाबीवरील खर्च “मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५- अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२-आर्थिक 
विकास, ०१-विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग कल्याण, (०१)(०९) महात्मा ज्योतिबा 
फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती),(२२२५ एफ ४९७), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
५. सदर ज्ञापन नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.१०८०/व्यय-१४, दि.१८/११/२०२१ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः महाज्ये २०२१/प्र.क्र.२८/संस्था (महाज्योती) 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२१५१११३०६५१२२ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JAGTAP AJIT 
RAMESH 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्रालय, 
मुंबई. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), 
नागपूर. 
५. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
८. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर. 
१०.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (व्यय-१४), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (महाज्योती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


